प्रशासकीय मान्यता 

सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात राज्य 
योजनेत्तर मंजूर अनुदानातून संस्थेकरिता यंत्र 
खरेदीस प्रशासकीय मान्यता. 

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, जळगांव 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : जीसीजे-२०१८/प्र.क्र.२७५/प्रशा-१ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन मंत्रालय, 
९ वा मजला, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई -४०० ००१, 
दिनांक : २६ सप्टेंबर, २०१८. 


वाचा: १) शासन निर्णय,उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभाग, क्रमांक भांखस-२०१४/ 

प्र.क्र. ८२/भाग-॥/ उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६. 

२) शासन पत्र, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांक जीसीजे-२०१८/ 
प्र.क्र.२९५/प्रशा-१, दिनांक १९.०९.२०१८ 

३) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र. संवैशिवसं/ शावैमज/ 
योजनेत्तर (नॉ.प्लॅन)/यंसाख/प्र.मा./४-म/८७९७/२०१८,दिनांक २३.०८.२०१८. 

४) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र. संवैशिवसं/ शावैमज/ 
योजनेत्तर (नॉन प्लॅन)/यंसाख/प्र.मा./४-म/९५८३/२०१८, दिनांक ११.०९.२०१८. 


शासन निर्णय :- 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, जळगांव या संस्थेस सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात राज्य 


योजनेत्तर लेखाशीर्षाखाली ५२- यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री या उद्दिष्टांतर्गत यंत्रसामुग्री खरेदी 


करण्याकरिता रुपये २,४१,५७,०००/- (अक्षरी रुपये दोन कोटी एकेचाळीस लक्ष सत्तावन्न हजार फक्त) 


इतके अनुदान मंजूर करण्यात आलेले आहे. सदर अनुदानातून रुपये २,१६,५५,८७७/- (अक्षरी रुपये दोन 


कोटी सोळा लक्ष पंचावन्न हजार seal सत्त्याहत्तर फक्त) इतक्या रकमेची खाळील तक्त्यात 


दर्शविल्याप्रमाणे यंत्रसामुग्री खरेदी करण्यास या शासननिर्णयान्वये पुढील अटींच्या अधीन राहून 


प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीजे-२०१८/प्र.क्र.२७५/प्रशा-१ 


त प्रत्येकी एकूण प्रशासकीय 
fe यंत्राचे नांव नग किंमत किंमत मान्यतेची 
6 (रुपये) (रुपये) रक्‍कम 

१ | ब्योरोमीटर pa | ७९६५ ७९६५ ७९६५ 
२ | फिल्टर पास्वर चेम्बेरलंड |? | २२२४३ २२२४३ २२२४३ 
३ | फिल्टर बर्कफिल्ड pa | १९१७५ १९१७५ १९१७५ 
४ | हायड्रोमीटर स्पीरीट ३ ३६४ १०९२ १०९२ 
५ | हायड्रोमीटर मिल्क ३ २९१ ८७३ ८७३ 
६ | हायडरोमीटर वेट अँण्ड ड्राय pa | ६७० ६७० ६७० 
७ । इंक्युबेटर इलेक्ट्रिक je | १०७९७० १०७९७० १०७९७० 
८ | म्युझियम जार ३० १३४४ ४०३२० ४०३२० 
९ | माडेल्स ८० २२४० १७९२०० १७९२०० 
१० | चार्टस Yo २२४० ११२००० ११२००० 
११ | ब्यालंस अँनॅलिटिकल १२०० ग्राम २ ७०८० १४१६० १४१६० 
१२ । ब्यालस फोर फुड स्टफ- कर्पसिटी२? केजी | ३ ७६७० २३०१० २३०१० 
१३ | सेन्ट्रीफयुज a २४७८० २४७८० २४७८० 
१४ | वेईंग मशीन अडल्ट ८ ६४९० ५१९२० ५१९२० 
१५ | बेबी वेईंग मशीन ३ ५९०० १७७०० १७७०० 
१६ | साल्टर बेबी वेइंग मशीन ४ ५३१० २१२४० २१२४० 
१७ । हर्षेन्देर्स क्यापीपर ४ २०९४५ ८३७८० ८३७८० 
१८ | हाईट मेजरिंग स्टँड ४ ६९०३ २७६१२ २७६१२ 
१९ | रेफ्रिजरेटर ९ क्यु. फिट 4 ५९५९० २९७९५० २९७९५० 
२० | ऑईस लाईन रेफ्रिजेरेटर fe] २९१२०० २९१२०० २९१२०० 
२१ | डिसेक्टिंग मायक्रोस्कोप ४० ७४९३ २९९७२० २९९७२० 
२२ | मायक्रोस्कोप ऑईल SASF ३ २९५०० ८८५०० ८८५०० 
२३ | टी.व्ही.विथ डीव्हीडी प्लेअर ४ ७४३४० २९७३६० २९७३६० 
२४ | ऑटोक्लेव्ह १ ८९६०० ८९६०० ८९६०० 
२५ | क्लोरोस्कोप [१० | ३९२० ३९२०० ३९२०० 
२६ | हॉराक्स हॉपरेटस ३ १४१६० ४२४८० ४२४८० 
२७ | एमयुएसी टेप १० | ५६० ५६०० ५६०० 
२८ । हिमोग्लोबीनोमीटर षु ४७२० २३६०० २३६०० 
२९ | बी.पी. अपरेटस १० | ५३१० ५३१०० ५३१०० 
३० । स्टेथोस्कोप १० | १४१६ १४१६० १४१६० 


पृष्ठ १२ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीजे-२०१८/प्र.क्र.२७५/प्रशा-१ 


त प्रत्येकी एकूण प्रशासकीय 
as यंत्राचे नांव नग किंमत किंमत मान्यतेची 
९ (रुपये) (रुपये) रक्‍कम 
३१ | केरोथर्मामीटर ३ ४१३० १२३९० १२३९० 
३२ । ग्लोबथर्मामीटर ३ २१२४ ६३७२ ६३७२ 
३३ | अनिमोमीटर ४ १३५७० ५४२८० ५४२८० 
३४ । साउंड लेव्हल मीटर ४ ३१८६० १२७४४० १२७४४० 
३५ | स्वाईल टेस्टींग किट ia | ५९०० ५९०० ५९०० 
३६ | वोटर सॅम्पिंग बॉटल १ | ५९०० ५९०० ५९०० 
३७ | निडल श्रेडर ३ ४७२० १४१६० १४१६० 
३८ «| BRIM करीयर षु ८२६० ४१३०० ४१३०० 
३९ | Ite वाटर टेस्टिंग किट fe ६४९०० ६४९०० ६४९०० 
४० | आयोडिन टेस्टींग किट १० ४१३० ४१३०० ४१३०० 
४१ | ग्लुकोमीटर १० ३५४० ३५४०० ३५४०० 
४२ | स्लाईड सेट फार एन्टेमो लॉझी षु ६४९०० ३२४५०० ३२४५०० 
४३ | मॉस्किटो केचिंग किट ४ २३६० ९४४० ९४४० 
४४ | स्लिंग सायक्रामीटर ३ ९४४ २८३२ २८३२ 
४५ | सोलार SUI थर्मा मीटर ३ २९५० ८८५० ८८५० 
४६ | स्पायरोमीटर ३ ३७७६० ११३२८० ११३२८० 
PAC) ऑडियोमेट्री | १६०००० १६०००० १६०००० 
४८ | ऑटोस्कोप | १५३४० १५३४० १५३४० 
४९ । आप्थल्मोस्कोप a ४१३०० ४१३०० ४१३०० 
५० | ईसीजी मशीन a ४७२०० ४७२०० ४७२०० 
५१ | HAT (बीडीओ) इंक्युबेटर ०९१ एल (| १४२७८० १४२७८० १४२७८० 
७१४२-०९१ 
५२ | aad SETH सिरींज ९१ एल ७०५१-०९१ | २ ९०८६० १८१७२० १८१७२० 
५३ | इंक्युबेटर स्ट्रीम सिरींज ९१ एल ७०५१- ३ ७७२९० २३१८७० २३१८७० 
०९१ 
५४ | बीडीअस १५४ सेट्रीफयुज Laer ४ ४१८९० १६७५६० १६७५६० 
(रिसर्च ) 
५५ | अनिअरोबीक कल्वर जार-२, २एल ८१५१ | २ १२८०३ २५६०६ २५६०६ 
५६ | सेरोलोजिकल वाटर बंग ६७२१ टीएव २ ९८५६ १९७१२ १९७१२ 
५७ | OPAL एअर प्लो-३ फुट pa | ११७४१० ११७४१० ११७४१० 
५८ | कॅन्डल जार २ ९५२ १९०४ १९०४ 


पृष्ठ १२ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीजे-२०१८/प्र.क्र.२७५/प्रशा-१ 


प्रत्येकी एकूण प्रशासकीय 
हो यंत्राचे नांव नग किंमत किंमत मान्यतेची 
व (रुपये) (रुपये) रक्‍कम 
५९ । डिस्टील वोटर प्लॅन्ट पीएल ३४५ ऑल धि ५०९६० ५०९६० ५०९६० 
ग्लास डिस्टीलेशन सेटस 
६० | मायक्रोमीटर आय पीसेस २ ७२८ १४५६ १४५६ 
६१ | मायक्रोस्कोप विथ युनिव्हर्सल कन्डेन्सर 7 २३४२३० २३४२३० २३४२३० 
कंटेनिग ऑईल SM, ब्राईट फिल्ड, फेज 
कन्ट्रास्ट डाक DSS बीडीआय-१५४ 
सेट्रीफयुज रेक्टेंग्युलर रिसर्च 
६२ । मायक्रोमीटर स्टेज 2 3220 ७८४० ७८४० 
६३ | सेजम इन्स्पीसेटरर्स कॅप ५० टयुब pa | 42490 42490 ५२५१० 
६४ | व्हीडी आरडल शोकर बीडीआय-१४५ २ २६३१४ ५२६२८ ५२६२८ 
रोटरी शोकर (व्हीडीआरएल रोटॅटर) 
६५ | वोटर मिक्सर बीडीआय-१४७ बोटर २ ८०६४ १६१२८ १६१२८ 
शेकर/सायक्लोमिक्सर टेस्ट टयुब BHR) 
६६ | ऑईल SHOR लेन्स फॉर स्टुडंटस Yo ४१४४ २०७२०० २०७२०० 
मायक्रोस्कोप 
६७ । मायक्रोपीपेटस मलळीचॅनेल [a | ५२५१० ५२५१० ५२५१० 
६८ | मायक्रोपीपेटस सिंगल चॅनल चं ४४२४ ४४२४० ४४२४० 
६९ । कोलीोनी काउंटर - ०६७१ एम a ९९६८ ९९६८ ९९६८ 
७० | वॉटर स्टी- ७६५५ एम le | १६२२५ १६२२५ १६२२५ 
७१ | पीएच मीटर - सीपीएचएस ३ सीडब्ल्यु २ ४७२०० ९४४०० ९४४०० 
७२ । प्रेसिशान बलेस-सीवाय ६१ सी २ ५०१५० १००३०० १००३०० 
७३ | वाटर बच विथ व्हायरेबल टॅपरेचर २ १२८०३० २५६०६० २५६०६० 
रेफ्रिजरेशन 
oy । वेईग मशीन फॉर HSS (३००किग्रॅ) pa | ३९८८४ ३९८८४ ३९८८४ 
७५ । मॅन्युअल रोटरी मायक्रोटोम बीडीआय-९१ । २ ८८५०० १७७००० १७७००० 
रोटरी सिनिअर मायक्रोटोम ( एओ स्पेंसर 
८२० टाईप) 
७६ | बीडीआय-७५ एचओटी प्लेट २ ४२४८ ८४९६ ८४९६ 
७७ । परंफोन एम्बेडींग बाथ - बीडीआय-६१ २ १५९३० ३१८६० ३१८६० 
वॉटर बाथ पॅरंफीन 
७८ | कोल्ड प्लेट फार मॉोडयुल अँण्ड टीशु शि २१८८९०, २१८८९० २१८८९० 
एम्बेडींग सिस्टीम 
७९ | अँटोक्लेव्ह इलेक्ट्रिक १२ ग१२ इलेक्ट्रिक | 2 ११२१०० २२४२०० २२४२०० 


पृष्ठ १२ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीजे-२०१८/प्र.क्र.२७५/प्रशा-१ 


प्रत्येकी एकूण प्रशासकीय 
हो यंत्राचे नांव नग किंमत किंमत मान्यतेची 
; (रुपये) (रुपये) रक्‍कम 
पोर्टबल बीडीआय-८१ अँटोक्लेव्ह 
(SHS वॉल) 
८० | अल्ट्रासाउंड वाटर सोल्युठान्स- डिस्टील्ड | १८२९० १८२९० १८२९० 
वॉटर प्लॅन्ट बीडीआय-६९ वॉटर सील 
८१ | वॉटर बाथ ६ होल - बीडीआय -५७ हि २५९६० २५९६० २५९६० 
सेरोलॉजि कल वाटर बाथ (थर्मोस्टॅटी 
वॉटर बाथ) 
८२ | सेंट्रीफयुज vacua (रिसर्च) षु ५६६४० २८३२०० २८३२०० 
८३ | HAMS फॉर स्लाईडस १००० स्लाईंडस- । ६ १८१७२ १०९०३२ १०९०३२ 
बीडीआय -२०५ ए स्लाईड कॅबीनेट 
अल्युमिनिअम ग्रीव्हज १००० 
८४ | डीजीटल एसएलआर अँट लिस्ट २० 7 922930 922930 922930 
मेगापिक्सेल विथ मायक्रो, मॅक्रो, वाईड 
अँगल झुम लेन्सेस HHT अँण्ड अदर 
अँसेसरीज 
८५ | डीजीटल अँटोमंटीक Hae ५ मेगापिक्सेल [| ४७२०० ४७२०० ४७२०० 
८६ | स्टॅण्डलोन पॅराफिन डिस्नपेन्सींग FTSZ षि १६९३३० १६९३३० १६९३३० 
कोल्ड प्लेट होल्डींग मोअर दॅन १०० 
केसेटस 
८७ । स्टण्ड अलोन कोल्ड प्लेट (| १६८५०४ १६८५०४ १६८५०४ 
८८ | Sf फॉर स्टेनिंग १८ ५३२ ९५७६ ९५७६ 
८९ | कोल्पीन जार्स (मेड ऑफ पॉली प्रोपेयन) ।२४ १२० २८८० २८८० 
९० | वॉटर बाथ (टिशु प्लोएटेशन १२५॥॥॥ - २ २४१९० ४८३८० ४८३८० 
बीडीआय ६२ वॉटर बाथ टीशु प्लोटेशन) 
९१ । सिंगल पन डिजीटी बलेन्स केमीकल २ ३४८१० ६९६२० ६९६२० 
९२ | बॅलेन्स,केमिकळ विथ वेट (वुडन) २ ११२१० २२४२० २२४२० 
93. | डेटल चेअर | | २९९७२० २९९७२० २९९७२० 
९४ डेटल HIN a | ५०१५० ५०१५० ५०१५० 
९५ | एक्स-रे युनिट एसी/डीसी a | ८५५५० ८५५५० ८५५५० 
९६ | सॅक्लर हंड पीस विथ टीप्स cae १५१०४० १५१०४० १५१०४० 
९७ | इण्डोमीटर विथ अँप्कस लोकेटर २ १४४५५० २८९१०० २८९१०० 
९८ | इम्लॉन्ट सर्जिकल कीट (2 | २२४७९० २२४७९० २२४७९० 


पृष्ठ १२ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीजे-२०१८/प्र.क्र.२७५/प्रशा-१ 


ह प्रत्येकी एकूण प्रशासकीय 
as यंत्राचे नांव नग किंमत किंमत मान्यतेची 
व (रुपये) (रुपये) रक्‍कम 
९९ | आर.व्ही. जी. (रेडिओ व्हीडीओग्राफी) pa | १९५१७२ १९५१७२ १९५१७२ 
शि मायनर,सर्जिकल किट फॉर टुथ | ५१३३० ५१३३० ५१३३० 
एक्सटॅक्सन अँण्ड एल्वेटर (सेट) 
१०१ | एलईडी लाईट FIR युनिट (सेट) ie २६३१४ २६३१४ २६३१४ 
१०२ | एक्स-रे SY बॉक्स fe ९४४० ९४४० ९४४० 
१०३ | हॅण्ड पीस ऐअर मोटर (स्टेट अण्ड २ १४७५० २९५०० २९५०० 
कॉण्टरॅगल ) लो AVS हाय 
१०४ | डेंटल मायक्रोस्कोप फाईस्टेप १ | २८३२०० २८३२०० २८२३२०० 
१०५ | टेलिव्हीजन विथ डीव्हीडी प्लेअर cae ८८५०० ८८५०० ८८५०० 
१०६ | डीजीटल एसएलआर HART विथ | १२२१३० १२२१३० १२२१३० 
अँक्सेसरीज 
१०७ | मायक्रोस्कोप स्टुडंट टाईप २० १४७५० २९५००० २९५००० 
१०८ | एक्स-रे व्हीव बॉक्स टु इन वन ६ १८२९० १०९७४० १०९७४० 
१०९ | स्टॉप वाच ४ १४०० ५६०० ५६०० 
११० | अँन्थ्रोप्रोमेट्रीक सेटर २ १४९२७० २९८५४० २९८५४० 
१११ | डीजीटल पीएच मीटर १ | ४७७९० ४७७९० ४७७९० 
११२ | डीजीटल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर a | २३०६९० २३०६९० २३०६९० 
११३ । केमिकल बॅलन्स a= ८२६० ८२६० ८२६० 
११४ | डीस्टीलेडान प्लॅन्ट a १०३८४ १०३८४ १०३८४ 
११५ । सेट्रीफयुज pa | ४८१४४ ४८१४४ ४८१४४ 
११६ | स्लाईड वार्मिंग टेबल २ १००३० २००६० २००६० 
११७ | हाट प्लेट २ ३७७६ ७५५२ ७५५२ 
११८ | ग्लास कटींग पेन्सील २ ५३१ १०६२ १०६२ 
११९  । स्पेक्ट्रोस्कोप लेन्स विथ अँडजेस्टेबल २ ५९०० ११८०० ११८०० 
स्लीट २ 
१२० । fear सेट Hoste २ २१८२३ ४३६६ ४३६६ 
१२१ | डीजीटल बी पी इन्स्ट्रमेट २ ६४९० १२९८० १२९८० 
१२२ | स्टेथोस्कोप २ १४१६ २८३२ २८३२ 
१२३ | बायनाकुलर रिसर्चटाईप विथ seas हि २३६००० २३६००० २३६००० 


फॉर कॅमेरा विथ व्हीडीओ इमेजिंग सिस्टीम 
मायक्रोस्कोप 


पृष्ठ १२ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीजे-२०१८/प्र.क्र.२७५/प्रशा-१ 


त प्रत्येकी एकूण प्रशासकीय 
as यंत्राचे नांव नग किंमत किंमत मान्यतेची 
व (रुपये) (रुपये) रक्‍कम 
१२४ | डिप फ्रिजर फॉर किपिंग टिश्यु pa | १८३४९० १८३४९० १८३४९० 
१२५ | वेईंग मशीन फॉर डेड बॉडीज (३०० किलो) १ | ४१३०० ४१३०० ४१३०० 
१२६ | वेईंग Aa फॉर ऑर्गन्स (२ किलो) ३ १६८० ५०४० ५०४० 
१२७ | डिसेक्हान किट (कंप्लीट) ४ २९५० ११८०० ११८०० 
१२८ | बेन नाईफ नि १००८ ६०४८ ६०४८ 
१२९ | Sh UT 3 ७२८ २१८४ २१८४ 
१३० | Ra शिअर, राईट अँड SE २ २१८४ ४३६८ ४३६८ 
१३१ | मेजरींग टेप स्टील टाईप ४ ५०४ २०१६ २०१६ 
१३२ | मॅग्नीफाईन लेन्स ४ १९० ७६० ७६० 
१३३ | टुथ एक्सट्रॅक्टर राईट अँण्ड लेप्ट २ ११२० २२४० २२४० 
१३४ | हण्ड सेट हिट सिलर pa | ८४०० ८४०० ८४०० 
१३५ | इन्स्ट्रुमेट ट्रॉली ३ १५९३० ४७७९० ४७७९० 
१३६ । स्ट्रेचर फार शिप्टींग डेड बांडीज ३ २९५०० ८८५०० ८८५०० 
१३७ | रेक्टल थर्मामीटर ४ १२३९० ४९५६० ४९५६० 
१३८ | मिटर डोस इनहेलर १५ ६४९ ९७३५ ९७३५ 
१३९ | SRR १५ ६४९ ९७३५ ९७३५ 
१४० | रोटा हेलर १५ ३२५ ४८७५ ४८७५ 
१४१ | Fao Sa १५ ८८५ १३२७५ १३२७५ 
१४२ | ट्रान्स डरमल Ta |e. | ११८० ११८० ११८० 
१४३ | इंन्सुळीन पॅन १० | ४४२५ ४४२५० ४४२५० 
१४४ । मॅनिकिन फार उडेमानस्ट्रेरेन ऑफ रुटस 9 ४२४८० २९७३६० २९७३६० 
ऑफ ड्रग्ज अँडमिनीस्ट्रेशान 
१४५ । मॅनिकिन फार उडेमानस्ट्रेरन ऑफ २ ५३१०० १०६२०० १०६२०० 
इंट्राव्हिनस अँडमिनीस्ट्रेशान 
१४६ | मॅनिकिन फार डेमानस्ट्रेशन ऑफ २ ८२६०० १६५२०० १६५२०० 
सबक्‍्युटानियस अँन्ड इंट्राडरमल 
अँडमिनीस्पट्रेशान 
१४७ | मॅनिकिन फार डेमानस्ट्रेरन ऑफ २ ११२१०० २२४२०० २२४२०० 
SCHAAR अँडमिनीस्पट्रेशान 
१४८ । स्टाप वाच-डिजिटल १० | २९५० २९५०० २९५०० 
१४९ । डिजीटल स्पिगमोमॅनो मीटर fae | ७६७० ७६७०० ७६७०० 


पृष्ठ १२ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीजे-२०१८/प्र.क्र.२७५/प्रशा-१ 


त प्रत्येकी एकूण प्रशासकीय 
fe यंत्राचे नांव नग किंमत किंमत मान्यतेची 
ी (रुपये) (रुपये) रक्‍कम 
१५० | क्रिटिकल फलीकर फजिनल sca pa | ३००९० ३००९० 30080 
१५१ | अँर्नेलजेसीओमिटर ईडीज हॉटप्लेट a | २३६०० २३६०० २३६०० 
१५२ | असेब्ली परफयुजन आपरेटर फाममोलियन | ३१८६० ३१८६० ३१८६० 
हार्ट 
१५३ | कुकस पोलक्लायंबीन sca १ २०६५० २०६५० २०६५० 
१५४ | डीजीटल पी एच मीटर pa | २३६०० २३६०० २३६०० 
१५५ । इलेक्ट्रो कन्व्हळजीओमीटर pa | २३६०० २३६०० २३६०० 
१५६ । फलेम फोटोमीटर a ८८५०० ८८५०० ८८५०० 
१५७ | फोटो एक्टोमीटर a | 34800 34800 34800 
१५८ ।रोटाराड a] ३७१७० ३७१७० ३७१७० 
१५९ | जनरलचार्टस Roo | २३६० २३६००० २३६००० 
१६० | हिस्ट्री ऑफ मेडिसीन चार्टस (सेट ऑफ 1 ३५४०० ३५४०० ३५४०० 
३०) 
१६१ | मेडिसीनल प्लान्ट चार्टस 30 २३६० ७०८०० ७०८०० 
१६२ | ड्रग्स स्पेसिमन (सेट सेट ऑफ २५) Le | ५३१०० ५३१०० ५३१०० 
१६३ | फॉरमॅकोलॉजी मॉडेल्स २२ १३५७० २९८५४० २९८५४० 
१६४ | सकान मशीन ८ २९५०० २३६००० २३६००० 
१६५ | ऑटोक्लेव्ह मज्ञीन =| २४७८०० २४७८०० २४७८०० 
१६६ । इ.सी.जी. मशीन ४ ७४९३० २९९७२० २९९७२० 
१६७ | स्पीरोमीटर pa | २९९१८९ २९९१८९ २९९१८९ 
१६८ | इलोक्ट्रोलेट अ॑नलायझर १ २७७३०० २७७३०० २७७३०० 
१६९ | इ.सी.जी. मशीन 9 ४१३०० २८९१०० २८९१०० 
१७० | इ.मी.जी. अँण्ड एनसीव्ही |e | २९९७२० २९९७२० २९९७२० 
१७१ | ड्रॉप इनफयुजन पंप & ४९५६० २९७३६० २९७३६० 
१७२ | २४ चॅनल व्हिडीओ इ. इ.जी. pa | २९९९५६ २९९९५६ २९९९५६ 
१७३ | ग्लुकोमीटर्स 4 ३५४० १७७०० १७७०० 
१७४ | पल्स ऑक्सीमीटर (फिंगर प्रोब) षु ५९०० २९५०० २९५०० 
१७५ | TESS FAIA षु ८२६० ४१३०० ४१३०० 
१७६ | बी पी अपरेटस डिजीटल ३० ९९७१ २९९१३० २९९१३० 
१७७ | बी पी अपरेटस नानइनव्हेसिव्ह १६ २९५० ४७२०० ४७२०० 


पृष्ठ १२ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीजे-२०१८/प्र.क्र.२७५/प्रशा-१ 


प्रत्येकी एकूण प्रशासकीय 


हो यंत्राचे नांव नग किंमत किंमत मान्यतेची 
; (रुपये) (रुपये) रक्‍कम 
१७८ | इमर्जन्सी लाईटस & ५९०० ३५४०० ३५४०० 
१७९ | एल पी निडल (डिस्पोजेबल) २० ५९० ११८०० ११८०० 
१८० | पोर्टबल MRM मशीन १० | २९५०० २९५००० २९५००० 
१८१ । बोन मेरो अँस्पायरेडान निडल्स [१० | ५९०० ५९००० ५९००० 
१८२ | बोन मॅरो बायोप्सी निडल षु ११८०० ५९००० ५९००० 
१८३ | टॉर्चेस १४ २४७८ ३४६९२ ३४६९२ 
१८४ | पेठंट एक्झामिनेशन टेबल्स ६ ३५४०० २१२४०० २१२४०० 
१८५ | रबर हॅमर & १४१६ ८४९६ ८४९६ 
१८६ | ईटी टयुब पोर्टेबल २० १४१६ २८३२० २८३२० 
१८७ | एक्स-रे Ste TIA १६ ११८०० १८८८०० १८८८०० 
१८८ | फयुरल बायोप्सी निडल १० | ४१३० ४१३०० ४१३०० 
१८९ | लिव्हर बायोप्सी निडल १० २९५० २९५०० २९५०० 
१९० । किडनी बायोप्सी निडल षु ६४९० ३२४५० ३२४५० 
१९१ | प्रोक्टोस्कोप & ४७२० २८३२० २८३२० 
१९२ ।पीडीकथटर्स Yo २५९६ १२९८०० १२९८०० 
१९३ ।अंबुबंग्ज षु ६४९० ३२४५० ३२४५० 
१९४ । ल॑रिंगोस्कोप १० | १४१६० १४१६०० १४१६०० 
१९५ | फायर फायटिंग सिस्टीम | ११८००० ११८००० ११८००० 
१९६ | बायोफिडबक इंस्ट्रमेंटस a | २६५५० २६५५० २६५५० 
१९७ । थीन लेयर क्रोमॅटोग्राफी pa | २६६०९० २६६०९० २६६०९० 
१९८ | अल्वोहोल ब्रीथ अॅनळायझर a | १४७५० १४७५० १४७५० 
१९९ । सायकोलांजिलकल टेस्ट इंन्स्ट्रमेट- २ ६४९०० १२९८०० १२९८०० 
पर्सनॅलिटी टेस्ट 
२०० | प्रोजेक्ट टेस्ट २ ६३१३० १२६२६० १२६२६० 
२०१ | seas टेस्ट २ २९५०० ५९००० ५९००० 
२०२ | हेसोसायटोमीटर ४ २९५०० ११८००० ११८००० 
२०३ | लाईट मायक्रोस्कोप २ ११२१०० २२४२०० २२४२०० 
२०४ | हिमोग्लोबीनोगीटर ४ २९५०० ११८००० ११८००० 
२०५ | युरिनोमीटर २ ६४९० १२९८० १२९८० 
२०६ | फिटल मानिटर २ १४९२७० २९८५४० २९८५४० 


पृष्ठ १२ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीजे-२०१८/प्र.क्र.२७५/प्रशा-१ 


ह प्रत्येकी एकूण प्रशासकीय 
as यंत्राचे नांव नग किंमत किंमत मान्यतेची 
: (रुपये) (रुपये) रक्‍कम 
२०७ | पल्स ऑक्सीमीटर ३ ९९७१० २९९१३० २९९१३० 
२०८ | फाउलर बेड ३ २९९६५१ २९८९५३ २९८९५३ 
२०९ | कोलोरीमीटर २ १९४७० ३८९४० ३८९४० 
२१० । किरंटो मीटर a २९९९५६ २९९९५६ २९९९५६ 
२११ | आप्थल्मीक बायोमेट्री एस्कन [| २९७९५० २९७९५० २९७९५० 
२१२ ट्रायल सेट ४ २६५५० १०६२०० १०६२०० 
२१३ | SUOMI टोनो मीटर २ ७६७०० १५३४०० १५३४०० 
२१४ | स्नेलनचार्ट ४ १०६२० ४२४८० ४२४८० 
२१५ | इनडायरेक्ट ऑप्थल्मोस्कोप ३ ९८५३० २९५५९० २९५५९० 
२१६ | रेडिओ फ्रिक्वेन्सी सजिकल युनिट फॉर _ ३३०४० ३३०४० ३३०४० 
डरमॅटोलॉजी 
२१७ | मिनी ट्रायोगन pa | १५९३० १५९३० १५९३० 
२१८ | बुडस लॅम्प [een ८८५० ८८५० ८८५० 
२१९ | बेन्स सर्किट ४ २३६० ९४४० ९४४० 
२२० | डिफिब्रीलेटर pe | २९५००० २९५००० २९५००० 
२२१ | फलेझीटीपपल्सोक्स विथ बीप ३ ४७२० १४१६० १४१६० 
२२२ | जे.आर.सर्किट २ १७७० ३५४० ३५४० 
२२३ | लरिजो मास्क ऐअरवे सेट ४ १८८८० ७५५२० ७५५२० 
२२४ | पल्स ऑक्सीमीटर २ १०६२०० २१२४०० २१२४०० 
२२५ | रेडियंट वार्मर ४ ७०२१० २८०८४० २८०८४० 
एकूण २१६५५८(७७ २१६५५८७७ 
अटी :- 
१. सदर प्रशासकीय मान्यता राज्य योजनेत्तर मंजूर असलेल्या अनुदानातून प्रदान करण्यात 
येत आहे. 
२. सदर यंत्रसामुग्री हाताळण्यासाठी नव्याने पदनिर्मितीची आवश्‍यकता नसून ती संस्थेत 


असलेल्या विद्यमान अधिकारी/कर्मचारी यांचेकडून सदर यंत्रसामुग्रीची हाताळणी करण्यात 


यावी. तसेच सदर यंत्रसामुग्री कोणत्याही परिस्थितीत बंद अवस्थेत वा विनावापर पडून 


राहणार नाही याची खबरदारी संबधित अधिष्ठाता यांनी घ्यावी. 


पृष्ठ १२ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीजे-२०१८/प्र.क्र.२७५/प्रशा-१ 


३. सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या 
शासन निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ मध्ये 
नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 


४. शासन पत्र, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांक जीसीजे-२०१८/प्र.क्र.२९५/ 
प्रशा-१, दिनांक १९.०९.२०१८ मधील निर्देशानुसार सदर यंत्रसामुग्री निविदा प्रक्रिया 
संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई यांच्या स्तरावर राबविण्यात यावी. 


५. सदर यंत्रसामुग्रीची आवश्‍यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त 
नसल्याची खात्री संचालक (वै.शि.) यांनी करावी. 


६. सदर यंत्रसामुग्नीची विनिदिष्टे व्यापक, सर्वसमावेहाक असून त्यानुसार यंत्रपुरवठा करु 
शकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ हकतील 
अशा प्रकारची आहेत, असे संचालक (वै.शि.) यांनी प्रमाणित करावे. 


७. प्रस्तावित daar समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भुत केलेला 
नसल्याबाबत व सदर यंत्रसामुग्री संबंधित संस्थेस आवश्‍यक असल्याबाबत संचालकांनी 
खात्री करावी. 


८. मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक राहील. 


९. सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
आलेल्या लेखाशिर्षाखाली मंजुर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही 
याची दक्षता घ्यावी. 


qo. उपरोक्त शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ मधील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२ "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या शीर्षकाखालील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२.१ मधील तरतूदीचे राज्यस्तरीय खरेदी समितीने अनुपालन करावे. 
सदर तरतूदीचे अनुपालन केलेल्या यंत्राच्या किंमतीस आवऱ्यकतेनुसार सुधारित 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल. 


२. या प्रयोजनासाठी उपरोक्‍त TI नमूद केल्यानुसार येणारा यंत्रनिहाय खर्च सदर संस्थेस 


सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात राज्य योजनेत्तर मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा व 


तो खालील लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


पृष्ठ १२ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीजे-२०१८/प्र.क्र.२७५/प्रशा-१ 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय,जळगांव 
मागणी क्रमांक एस-१ 
२२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०५ - वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५ - विषम चिकित्सा 
(०३) - वैद्यक महाविद्यालय 
(03) (३१ - शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, जळगांव 
(२२१० जी३३१) 
५२ - यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री 


३. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, दिनांक 


१७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-०१, उप विभाग -०२,अनुक्रमांक- 


०३, नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये हा शासन निर्णय 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०९२६१७२८२८३५१३ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Arun M, शण. 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=b335b52903c5914ab29c9ba5a50897b 


7b2244d66593f50dd713da83860912503, 
a h ale cn=Arun M. Dahale 
Date: 2018.09.26 18:02:39 +05'30' 


(अ. मु. डहाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. महालेखाकार - २ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, नागपूर. 
२. व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकीन बायो फार्मास्युटीकल्स्‌ कॉर्पोरेशन लि., मुंबई. 
३. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 
४. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, जळगांव. 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जळगांव. 
६. निवडनस्ती (प्रशा-१). 


पृष्ठ १२ पैकी १२ 


